एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ६ 
कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या 
नियमित पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - कअस १३२०/प्र.क्र.२२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ जुले, २०२२ 
संदर्भः- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, दि. २०.०१.२०१४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएन-०२१६/प्र.क्र.५८/सीपीटीपी, दि. ०४.०१.२०१७ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएन-०११९/प्र.क्र.०४/सीपीटीपी, दि. ०८.०४.२०१९ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. कअस-१३१९/प्र.क्र.६९/१४-ब, दि. १४.११.२०१९ 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन-०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब,दि.१७.०१.२०२० 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेडा क्र. कअस-१३२०/प्र.क्र.२२(२)/१४-ब, दि. १९.०३.२०२० 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेश क्र. कअस-१३२०/प्र.क्र.२२(२/१४-ब, दि. २४.०८.२०२० 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र. क.अ.स-१३१९/प्र.क्र.६९/१४-ब, दि. ०३.१२.२०२१ 
९) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेश क्र. क.अ.स-१३२२/प्र.क्र.०२/१४-ब, दि. १४.०१.२०२२ 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र. क.अ.स-०१२२/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी-ब, दि. २८.०२.२०२२ 
११) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र. क.अ.स-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब, दि. ०३.०३.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या आधारे शिफारस केलेल्या व 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-६ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या कक्ष अधिकारी, गट ब संवर्गातील 
उमेदवारांकरिता संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर 
दिनांक ०२.१०.२०१९ ते ०३.१०.२०२१ या कालावधीकरिता वेतनस्तर एस-१७ (४७६००-१५११००, या 
वेतनश्रेणीत १८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तद्दनंतर संदर्भाधिन क्र.८ च्या आदेशान्वये 
सदर अधिसंख्य पदांना दि. ०४.१०.२०२१ पासून पुढे सीपीटीपी-६ मधील गट-ब प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन 
कक्ष अधिकाऱ्यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता तयार होण्याच्या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

सीपीटीपी-६ अंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या १८ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षण 
कालावधीमध्ये कक्ष अधिकारी पदाच्या स्वतंत्र कार्यभाराकरिता संदर्भाधीन क्र. ७ च्या आदेझान्वये 
मंत्रालयीन विभागांमध्ये नियुक्ती करण्यात आलेली होती. सदर १८ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांपैकी 
श्री. विरेंद्र श्रीहरी चौधरी, यांची सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, (गट-अ) पदी तसेच 
श्रीमती रोहीणी ज्ञानदेव बानकर, यांची पोलीस उपअधिक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, (गट-अ) पदी व 
श्री. सौरभ नरेंद्र पवार, यांची सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट-ब) पदी व श्री. शिवराज ठाहाजी 
डोंगरे यांची उद्योग अधिकारी (तांत्रिक, गट-ब पदी, राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या 


आधारे गट-अ व गट-ब या पदावर निवड झाल्यामुळे सदर चार प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३२०/प्र.क्र.२२/१४-ब 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता या टप्प्यासाठी संबधित 
कार्यालयात रुजू होण्यासाठी दिनांक १७.०१.२०२२ (म.पू) पासून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 

सामान्य प्रशासन विभाग/का.सीपीटीपी-ब यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या आदेझान्वये 
सीपीटीपी-६ च्या परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांची आपापसातील तात्पुरती सेवाजेष्ठता अंतिम मूल्यमापन व 
गुणत्रकांच्या आधारे गुणानुक्रमाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सदर अधिकाऱ्यांची अधिसंख्य पदावरील 
नियुक्‍ती संपुष्टात आणून कक्ष अधिकारी संवर्गातील रिक्‍त पदावर नियमित पदस्थापना देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या आधारे शिफारस केलेल्या 


सीपीटीपी-६ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या कक्ष अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील सध्या कार्यरत असलेल्या 
खालील १४ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये प्रस्तुत 


आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव | मंत्रालयीन विभाग 
श्री. शिरीष सर्जराव पाटील नगर विकास विभाग 
श्री. सुरज सुरेश बेलेकर गृह विभाग 
श्री. आनंदा जनार्धन गोरे गृह विभाग 
४ । श्री. प्रसाद संजय स्वामी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
५ | श्री.महेश सरला जाधव अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
६ । श्रीमती अनुजा शाम लोढे महसूल व वन विभाग 
७ । श्रीमती चित्रा रविन्द्र बिसेन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
८ | श्री. साईप्रसाद दत्तागौड मुकदाडवार | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
S| ait. राम सुधाकर चौधरी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
| 9° | o | श्री. मोहनदास त्र्यंबक भुसारे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
।_११_ | श्री. आशिष वसंत आत्राम अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१२ | श्री. साहेबराव धनराज भोये महिला व बालविकास विभाग 
१३ | श्रीमती समृध्दी मनोहर आत्राम जलसंपदा विभाग 
१४ | श्रीमती मृणाली रामसुराम HIS शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 


२. उपरोक्त कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी निर्माण केलेली अधिसंख्य पदे संपुष्टात आणण्यात येत असून त्यांचे 
वेतन व इतर सर्व सेवाविषयक बाबी यापुढे सबंधित विभागाकडून हाताळण्यात येतील. 
३. सदर कक्ष अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतची कार्यवाही सामान्य 


प्रशासन विभाग/कार्यासन-सीपीटीपी-ब कडून करण्यात येईल. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३२०/प्र.क्र.२२/१४-ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या /५/५७/.॥89॥/०५॥॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०११२३८३५११०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


igitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
IN: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
¢ATION DEPARTMENT, 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV = 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


10a8021798a5cled41 
‘Maharashtra, 

3 13C3FEFSDC2AD65 
/AJANAN BHIMRAO GURAV 


संबंधित परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 32. 


प्रत, 


१, 


७, 
८. 


अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, नगरविकास विभाग/ गृह विभाग /पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग /अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/महसूल व वन 
विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/सामाजिक न्याय व fey 
सहाय्य विभाग/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/महिला व बालविकास विभाग/ 
जलसंपदा विभाग/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (संबंधित 
विभागामार्फत) 


. सह /उप सचिव (आस्थापना), नगरविकास विभाग/ गृह विभाग /पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


विभाग /अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/महसूल व वन विभाग/ सहकार, 
पणन व वदस््रोद्योग विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग/महिला व बालविकास विभाग/जलसंपदा विभाग/शालेय शिक्षण व क्रोडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 


बोले पेट्रोल पंपाजवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अवर सचिव, (का.सीपीटीपी ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अवर सचिव, का. क्र.२६ , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


